दोन मित्र - मांजर आणि कुत्रा 


कॅटरीना वादळ, मेत्री आणि जिवंत वाचण्याची एक सत्य कहाणी 


किर्बी लार्सन 
मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


बॉब कत्र्याल्रा आणि बोबो मांजराला शेपट दोघानाही 
शेपट नव्हती. काही लोकांच्या म्हणण्यानुसार याच गोष्टीमळे 
दोघे एकत्र आले. तसे तर कोणालाच माहीत नव्हते की ते 
दोघे कसे भेटले. कदाचित त्यांच्या मालकाच्या मनात विना 
शेपटाच्या पाळीव प्राण्याबद्दल प्रेम असेल. पण ते दोघे प्राणी 
वास्तवात असे मित्र होते ज्यांना त्यावेळी एकमेकांची खूप 
गरज होती. 


त्या दोघांची ही कहाणी आहे. 


जा. «त्ता ४७ हड ० त्ह 72९ 


वारे ११० मैल प्रती तासाच्या वेगाने वाहत होते.पाऊस खूप आणि 
जोरदार पडत होता. वाऱ्याच्या वेगामळे मेक्सिकोच्या खाडीतल्या पाण्याला 
भिंतीच्या पलीकडे असणाऱ्या, पोंटचार्टैन तलावात ढकत्रले होते. त्यामुळे 
तलावात रोखून धरणारे बांध तुटले होते. 


शहरात खूप पाणी भरले गेले. जे लोक वादळात आपल्या घरात लपून 
राहिले होते त्यांना शेवटी आपल्ने घर सोडावे लागले. त्यांना आपल्या 
आवडीच्या प्रत्येक गोष्टी सोडाव्या लागल्या. लोकांना सांगितले गेले की तुमचे 
पाळीव प्राणी तुम्ही बरोबर घेऊ शकत नाही. 

बॉब कुत्रा आणि बोबो मांजर मागे राहिले. बॉब कत्र्याला एका लांब 
साखळीला बांधले होते. बोबो मांजर, कुत्र्याबरोबर तिर्थ राहत होती. ती दोघे 
एकमेकांबरोबर कोणी येण्याची वाट बघत होते. 


उ प ४ 
| 


प पण एवढ्या वाईट परिस्थतीत, दोघे 
न बॉब कत्रा आणि बोबो मांजराला मदत 
मिळु शकली नाही. त्यांचे अन्न आणि 
पाणी संपत्ने होते. बॉब कत्रा शेवटी मृक्‍त 
झाला. तो तटलेल्या साखळीबरोबर बोबो 
मांजराकडे आला 


वादळानंतर देशभरातून स्वयंसेवक मदत 
करण्यासाठी न्य॒ ऑरलियन्स पोहचले. त्यांनी जेवण 
आणि पाणी आणिले. त्यांनी घराच्या छतावर 
अडकलेल्या लोकांना वाचवले आणि त्यांनी कितीतरी 
प्राण्यांना वाचवले. 


वादळाच्या सरुवातीच्या दिवसांत दोघेही बॉब कत्रा आणि 
बोबो मांजराने चिखलाने भरलेल्या तेलाच्या पाण्यातन आपला रस्ता 
शोधण्याचा प्रयत्न केला. पाण्याची पातळी कमी झाल्यावर ते 
ओबडधाबड सस्त्यावरून चात्रले. त्यांच्याजवळ आपलं म्हणावं असे 
घर नव्हते. 


बॉब कत्रा आणि बोबो मांजर उद्‌ध्वस्त झालेल्या शहरात महिनाभर छ्डः ह 
हिंडले. त्यांचे दिवस, रात्र धोकादायक होते. भकेले, बेघर झालेली कत्री 03 
झंडीने रस्त्यावर फिरत होती आणि खाणे मिळवण्यासाठी छोट्या जनावरांशी >> 


लढत होते. बॉब कत्र्याला आणि बोबो मांजराला मिळालेले खाण्याचे तकडे 
पण कोणी त्यांच्याकडन हिसकावन घेतले का? खप कमी खायला आणि 
प्यायला मिळाल्यामळे बॉब कत्र्याची हाडे दिसायला लागली. बोबो मांजराच्या 
शरीरावर पांढरे डाग आता फिक्के पड लागले होते. 


जानेवारीमध्ये एक दिवस, चार महिन्यानंतर बॉब कत्रा आणि 
बोबो मांजर एका ठिकाणी फिरत फिरत पोहचले जिथे दुरुस्तीचे काम 
चाल होते. वादळाने मोडलेतरे एक मोटल ठीक करण्याचे काम एक 
निमोण दल करत होते, त्यासाठी ते हातोडी आणि इतर उपकरणांचा 
उपयोग करत होते. एका मज्राचा कत्रा बॉब कत्र्याबरोबर 
खेळण्यासाठी धावत गेत्रा.कत्र्याचा मालक रिचने बोबो मांजराल्रासदधा 
बघितले. त्याने बघितले की दोघे भटके प्राणी खप अशक्त झाले 
आहेत. म्हणन त्याने त्यांना खाणे दयायत्रा सरुवात केली 

त्याबे बॉब कत्र्याची साखळी कापन टाकली, फक्‍त तेवढीच ठेवली 
जेवढी ती जमिनीवर पडन वाजत राहिल.ज्यामळे बोबो मांजर त्याच्या 
मागे जाऊ शकेल. पण जेव्हा रिच बोबो मांजराला हात लावण्याचा 
प्रयत्न केला तेव्हा बॉब गरगरला 

बॉब कत्रा आणि बोबो मांजराची एक आठवडा देखभाल 
केल्यानंतर रिचला एक वाईट बातमी मिळाली. त्याचा बॉस त्याला 
भेटायला आला. बॉसने एक कत्रा ठेवण्याची परवानगी दिली होती 
दोन कत्री आणि एक मांजर नाही. बॉसचे म्हणणे होते कि बॉब कत्रा 
आणि बोबो मांजराल्रा हाकलन दयावे 


रिचने त्यांना स्रक्षित स्थानावर घेऊन जाण्याचे 
ठरवले. पण जेव्हा रिच बोबो मांजराजवळ जाई तेव्हा 
बॉब कत्रा नेहमी गरगरत असे. बॉब कत्रा आपल्या 
मित्राला पकड़ किंवा हात लाव देत नव्हता. मग रिचने 
मांजराला वाटीभर खाणे दाखवले. मग बोबो मांजराने 
रिचच्या व्हॅनपर्यंत खाण्यासाठी पाठलाग केला आणि 
बॉब कुत्रा सुद्धा मागे-मागे आला. 


रिच त्यांना एका अशा ठिकाणी घेऊन गेला, जिथे प्राणी 
मित्र सोसायटीने सेलिब्रेशन स्टेशनमध्ये स्थापन केले होते. ते 
स्थान काही दिवसापर्वी एक व्हिडियो-गेम आर्केड होते. ते 
ठिकाण पर्णपणे बेघर कत्री आणि मांजरांनी भरल्ेल्रे होते. पण 
एका स्वयेसेवकाने त्यांचे स्वागत केले, एवढेच नाहीतर त्याने 
बॉब कत्र्याचे आणि बोबो मांजरांचे नाव स॒द॒धा ठेवले. त्यांना 
वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये ठेवले गेले 


काय ल --:-11110 
राहिली | 


» | पवल 
। | प्क् 
बॉब कुत्र्याचे अशा प्रकारे वागण्याने कोणाला झोप आली नाही. म्हणून | | ॥॥।_0 
स्वयंसेवकांनी एक मोठा पिंजरा आणला आणि बोबो मांजराचा छोटा पिंजरा | | १ | । ॥। ॥। १ 
बॉब कत्र्याच्या पिंजऱ्यात ठेवन दिला वचे डिड घळी ह ही वि, । 
स्वयंसेवकांनी मग बोबो मांजराचा छोटा पिंजरा उघडला आणि पढे काय । 
होते आहे ते बघितले 


दोन्ही प्राण्यांनी एक- नाकाला स्पर्श केला 7, & ते दोन्ही त क र्क 
मित्र परत एकत्र आले होते | 


शि | च्य व 


1 1 1 "| |") वग 1 ण ह 
पढची काही मिनिटे स्वयंसेवकांनी दोघांचे अध्ययन केले. त्यांनी 
पहिले की बोबो मांजर, बॉब कत्र्याजवळ कशी राहते. त्यांनी पहिले कशी 
८>- ती आपल्नी मान उंच करून चालत असे, आणि किती सावधानतेने आपला 
पंजा उचलत असे, आणि मग खाली ठेवत असे. जसे की आपण पाय कठे 
ठेवत आहोत हे तिला माहित नाही असे वाटत होते 
बोबो मांजराच्या समोरून कोणीतरी हात हलवला. पण बोबो मांजर 
मागे सरकले नाही. मग एका दुसऱ्या स्वयंसेवकाने आपला हात तिच्या 
डोळ्यासमोरून नेला पण तिने पापणी पण हलवली नाही. सगळ्यांना 
आश्चर्य वाटले. 


हि एक्ष.! » 


बोबो मांजर अंध होते! 


त्यापर्ण काळात बोबो मांजराने बॉब कत्र्याच्या 
नजरेने बघितले होते 


स्वयंसेवकांनी एवढेच नाही तर पाळीव प्राणी तज्ञांनी त्याच्या 
कटंबाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला पण त्यात यश मिळाले 
एक महिन्यानंतर सेलिब्रेशन स्टेशनचे दरवाजे बंद करण्यात 
आले. पण बॉब कत्र्याकडे आणि बोबो मांजराकडे आपले असे 
कोणतेच घर नव्हते. प्रयत्न करण्यासाठी फकत एक पर्याय 
उपलब्ध होता. 


जन. जह. ज्यो, 31्या टन 


>. 22 कदी करे 


02. 163: 


दुसऱ्याच दिवशी, बेस्ट फ्रेंड्सच्या स्वयंसेवकांनी न्यू ऑरलियन्स शहर 
सोडले. त्यातल्या एक स्वयंसेवकाने बॉब कत्र्याल्रा आणि बोबो मांजराला यटा 
मधल्या बेस्ट फ्रेंड्स एनिमल सँंकक्‍्चअरी मध्ये नेले. त्यांना तिथे तोपर्यंत 
राहायचे होते जोपर्यंत त्यांना तिथे एखादा नवीन परिवार मिळत नाही. बातमी 
आती तेव्हा ते पश्‍चिमेकडे जात होते. 


टेलीव्हिजनवर आल्यावर शेकडो लोकांना ते हवे होते. 


त्यांना एकत्र ठेवून घेणाऱ्या एका खास कटंबाची गरज होती. स्वयंसेवकांनी 
एक मोठी यादी तयार केत्री आणि दत्तक घेण्याची इच्छा असणाऱ्या सर्व 
कुटुंबांना या दोन प्राण्यांना भेटण्यासाठी बोलावले 


केवळ मेलिंडा आणि तिचे कत्रे बोस्टन टेरियर गस-गस यांनी यटाचा 
लांबवरचा प्रवास केला. त्या रात्री बॉब कत्रा आणि बोबो मांजर, मेलिंडा आणि 
गस-गस बरोबर अभयारण्याच्या एका कॉटेजमध्ये झोपले. ते दोन प्राणी 
मेलिंडाला पसंत करतील आणि निवडतील? 


दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळ्यांना या प्रश्‍नांचे उत्तर मिळाले. 
बॉब कुत्रा आणि बोबो मांजर मेलिंडाला वेल्क्रोसारखे एकमेकांना 
चिकटले होते. गस-गसपण त्यांना आवडला होता आणि त्यालाही ते 
आवडले होते. 


शेवटी, बॉब कुत्र्याला आणि बोबो मांजरात्रा आपत्रे नवीन कुटुंब 
मिळाले होते. 


आता ते दोन्ही प्राणी, मेलिंडा, गस-गस आणि अमेलिया बरोबर दक्षिणी 
औओरेगनच्या एका फार्म वर राहतात. बोबो मांजराकडे बसण्यासाठी खिडकीजवळ एक 
जागा आहे. तिला रोबोट व्हॅक्यम क्लीनरबरोबर खेळायला आवडते. ती ते आपली 
आपण चाल करू शकते. बॉब कत्रा फार्मच्या इतर कामात मदत करतो. तो कधी. 
कधी घोडे सवारी पण करतो. उन्हाळ्याच्या दिवसात ते दोघे तलावात आराम 
करतात. 

दिवसाच्या शेवटी रोज बॉब कुत्रा आणि बोबो मांजर एक दुसऱ्यांना 
भेटतात.त्यांच्याकडे सर्व प्रकारची खेळणी आहेत आणि खूप सारे नवीन मित्रही 

सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ते दोघे एकमेकांसाठी आहेत. 


छू ) 


वादळानंतर 


हजारों लोकांसारखे, जेव्हा कॅटरीना वादळाने न्य॒ ऑरलियन्सवर 
येऊन आदळले तेव्हा बॉब कत्रा आणि बोबो मांजर आपला परिवार हरवून 
बसले. मेलिंडा आणि गस-गस बरोबर राहिल्यानंतर त्यांच्या 
पशचिकित्सकाने बोबो मांजराच्या कानातील मळ आणि वाळ्चा शोध 
घेतला. तिच्या उजव्या कानाचा पडदा फाटला होता.बॉब कत्र्याने 
मांजराला गढळ पाण्यापासन वाचवले होते का? जे न्य ऑरलियन्स मध्ये 
भरलेले होते. कोणालाच हे कथी कळणार नाही. पण असे झालेले अस 
शकते कि बोबो मांजरासारखे अंध मांजर बॉब कत्र्याच्या संरक्षणा शिवाय 
वाच शकत नाही. त्याबदल्यात बोबो मांजराने आपल्या मैत्रीने बॉबला 
एवढे मजबूत केले की ते पुढे जात राहिले. 


बॉब कुत्रा आणि बोबो मांजर कॅटरीना वादळातून वाचले. 
त्यांनी या वादळात एकमेकांना आपल्या पंजाचा आधार दिल्रा. 


